महाराष्ट्र विकास सेवा गट -अ मधील 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उप 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील 

नियुक्‍तीशिवाय अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मविसे-१०२१/प्र.क्र.१३१/२०२१/आस्था-३, 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक:- २९ सप्टेंबर, २०२१. 


शासन आदेठा :- 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदींनुसार पदस्थापना प्रस्तावित असलेल्या 
अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत उक्त अधिनियमाच्या कळम ४(४) व ४(५) मधील तरतूदींनुसार पदस्थापना देणेबाबत सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने महाराष्ट्र विकास सेवेतील गट -अ मधील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी/प्रकल्प संचालक व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश शासन 
देत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र .३ मध्ये दर्शविळेल्या पदावर करण्यात येत 
आहे :- 


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रकल्प संचालक 
अ. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले | पदस्थापनेचेपदवठिकाण | mm | । 
क्र. पद 
(१) (२) (३) (8) 
षि . _ श्री.प्रमोदकुमार रमेश पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी रिक्‍तपदी 
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
नंदुरबार 
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
अ. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले | पदस्थापनेचे पद व ठिकाण शेरा 
क्र. पद 
(१) (२) (३) (४) 
१. श्री.व्ही.पी.राठोड, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिक्‍तपदी 
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रापं, जिल्हा परिषद, हिंगोली 
2. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्वीकारावा. तसेच त्यांनी अनधिकृत रजेवर 


जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक 
३०.८.१९८२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे . त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन पदस्थापनेमध्ये बदल 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.१३१/२०२१/आस्था-३ 


करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास , ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील याची त्यांनी 
नोंद घ्यावी. 


३. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास 

कळवावा. जे अधिकारी विहित कालावधीत पदस्थापना दिलेल्या पदावर रुजू होणार नाहीत, अशा अधिकाऱ्यांविरुध्द 
संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत शिस्तभंग विषयक कार्यवाहीचा प्रस्ताव शासनास 
सादर करावा. 


8, सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९२९११३९४४१७२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


D if Va S a Nn Tt oo signed by Dr Vasant Gopal 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Rural Development 


G | Department, postalCode=400032, 

O (2 ठे st=Maharashtra, 
2.5.4.20=19c¢1f05a32104713094b1ba 
bbae721a60140a8f1f9e1 6ca9d8dc3ea 


M a Nn eC f7de15d65, cn=Dr Vasant Gopal Mane 


Date: 2021.09.29 19:13:37 +05'30" 


(डॉ.वसंत माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, 
२) मा. उपमुख्यमंत्री ,महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, 
3) मा. मंत्री ( ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
8) मा. राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
4) मा. अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्राम विकास व पंचायत राज) यांचे स्वीय सहायक, 
६) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक व औरंगाबाद, 
(9) संचालक,यशादा,पुणे, 
८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,नंदुरबार व हिंगोली 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी ,नंदुरबार व हिंगोली, 


१० महालेखापाल - 9/2 (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 
११ संबंधित अधिकारी , 

१२) कार्यासन, आस्था-२, ग्राम विकास विभाग, 

१३) निवड नस्ती (कार्यासन, आस्था-३), ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


